अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित 
केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१११/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल , २०१९ 


वाचा :- (१) महिला व बाल विकास विभाग,शासन परिपत्रक क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१४/का.६, 
दि १० एप्रिल २०१९ 

शासन निर्णय- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवायोजन, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. सेविकांच्या 
मानधनासाठी वाढीव मंजूर अनुदानानुसार केंद्र / राज्य व राज्य हिस्सा यासाठी एकुण वार्षिक रुपये १५२२६५.८१ 
लाख इतका खर्च येणार आहे. त्यानुसार प्रतिमाह केंद्र /राज्य व राज्य हिस्सा याप्रमाणे एकुण रुपये १२६.८७ कोटी 
इतका मानधनासाठी खर्च अपेक्षित आहे. अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात 
येणा-या मानधानासाठी सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
३. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र व राज्य हिऱ्याचे निधीचे प्रमाण 
६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याशिवाय अर्थसंकल्पित केलेली Shadow तरतूद खर्च करु 
नये अशा वित्त विभागाच्या सूचना आहेत. केंद्र शासनाकडून वेळेत निधी प्राप्त होत नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे 
मानधन वेळेत अदा करणे शक्‍य होत नाही. यास्तव मानधनाची रक्‍कम उणे प्राधिकारपत्रावर काढण्यास मान्यता 
देण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २ 
जून २०१७ रोजी वित्त विभागाने बैठकीचे आयोजन केलेले होते. सदर बैठकीत सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित 
केलेली रक्कम केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नसला तरी खर्च करण्यास विभागास परवाणगी देण्याचा निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. 
३. अंगणवाडी सेविका/मदतनीस/मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणा-या मानधानासाठी सन २०१९-२० 
मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी ळेखाअनुदानानुसार पुढील लेखाशिर्षाखाली रुपये ३१०.०० कोटी ( रुपये 


तीनशे दहा कोटी फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास शासन मान्यता देत आहे. (रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब मानधनासाठी केंद्राने मंजूर राज्य १००% | अर्थसंकल्पीत निधी | आता या शासन निर्णयान्वये 
केंद्राकडे सादर | HSaAPIP | आवश्यक तरतुद वितरीत करण्यात येत 
केलेला APIP असलेला निधी 
२२३६१९०९ ०२- ५२४०६.१७ ४९८४०.१६ दिशी २१२२५.०० (७८००.०० 
(केंद्र) ६०% । मजूरी 
२२३६१९१८ ०२- ३४९३७.४५ ३३२२६.७८ | १४१५०.०० ५२००.०० 
(राज्य) ४०% | मजूरी 
२२३६१९४५ | ०२- [4 ६७८४६.४७ ३४४६६.०० १८०००.०० 
(राज्य)१००% | मजूरी 
एकुण ८७३४३.६२ ८३०६६.९४ | ६७८४६.४७ ६९८४१.०० ३१०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१११/का.६ 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दिनांक १ एप्रिल 


२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१२१७०६३७९७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Women And Child 
Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a249 
4e1a64477bf79d694, 
serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28f 
d2204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 

Date: 2019.04.12 17:10:14 +05'30' 


Lalsing mone 
Ramchandra Gujar 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


AY 


) 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


| 


£53) 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 
(नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्राळय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(२ ८5. 


८“? 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se कल ae CS 


त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BOS प्रणालीवर निधी आयुकक्‍त,ए.बा.वि.सेवायोजना,नवी 


मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१४) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


